RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ९ ८ ] 


शुक्रवार , डिसेंबर ४, २०१५ / अग्रहायण १३, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २०१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह (बंदरे ) विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


भारतीय बंदरे अधिनियम , १ ९ ०८. 

क्रमांक अधिसू. १०१५ / प्र.क्र . २६६ /बंदरे १. - भारतीय बंदरे अधिनियम, १९ ०८ (१९ ०८ चा १५ ) चे कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा, आणि त्या बाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, आणि शासन अधिसूचना, गृह विभाग 
क्र . एमपीटी. १० ९ २ /सीआर-५३/ टीआरए-४ , दिनांक १६ फेब्रुवारी १९९ ६ आणि क्र . आयपीए . १२९ ८ / सीआर -१०७/पीआरटी -१, दिनांक 
६ जानेवारी २००० आणि क्र. संकीर्ण. ०५१२ / प्र.क्र . १६४ / पुनर्बाधणी-२० /बंदरे -१ , दिनांक ३० जानेवारी २०१३ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र शासन 


. 


याद्वारे, 


• 


: 


( अ ) यासोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बंदराच्या विद्यमान हद्दीमध्ये ( जे बंदर ह्या कायद्याच्या पहिल्या 
अनुसूचीच्या भाग ३ मध्ये नमूद केलेले आहे आणि ज्याला ह्या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात) फेरबदल करीत आहे ; आणि 
( ब ) सदर अनुसूचीतील स्तंभ ( ३) मध्ये क्रमवारीने विनिर्दिष्ट केलेल्या तंतोतंत मर्यादेत त्याची हद्द जाहीर करीत आहे 

अनुसूची 
अनुक्रमांक बंदराचे नाव 

भारतीय बंदरे अधिनियम , १ ९ ०८ अन्वये बंदराची व्याप्ती 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
रेडी १. खालील क्रमांक ( २) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे रेडी पोर्ट लि . चे क्षेत्र वगळून , रेडी पॉईंटच्या दक्षिणेकडील 

बिंदू-ड अक्षांश उत्तर १५ °४४ ३९ ".० रेखांश पूर्व ७३° ३९ १२ ".० या स्थित बिंदूपासून काढलेली रेषा , त्यानंतर 
पश्चिमेकडे बिंदू- क अक्षांश उत्तर १५ ° ४४ ३९ " .० रेखांश पूर्व ७३° २८ ५० " .० या स्थित बिंदूपर्यंत , पुढे या 
बिंदूपासून दक्षिणपूर्व बिंदू- फ अक्षांश उत्तर १५ ° ४३ ३९ " .० रेखांश पूर्व ७३° ३० ०७ ".० या स्थित बिंदूपर्यंत , 
त्यानंतर या स्थित बिंदूपासून पूर्वेस किनाऱ्यावरील बिंदू-ई अक्षांश उत्तर १५ ° ४३ ३९ ".० रेखांश पूर्व ७३° ४० ३० " .० 
तेथून उत्तर दिशेने किनाऱ्यालगत उच्चतम भरतीरेषेपासून जमिनीकडील दिशेने ५० यार्डासहीत समुद्रमधील 


१७ 


( १ ) 


भाग चार - अ - २०१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर ४ , २०१५ / अग्रहायण १३, शके १९ ३७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
नौकानयनास योग्य असेपर्यंतचे बिंदू-ड अक्षांश उत्तर १५ ° ४४ ३९ ".० रेखांश पूर्व ७३°३९ १२ " .० पर्यंत क्षेत्र 
अंतर्भूत आहे . 


२. रेडी पोर्ट लि . यांची बंदर हद्द, मोचेमाड खाडी मुखाच्या दक्षिणेकडील बिंदू- अ अक्षांश उत्तर १५ ° ४७ ३० ".. 
रेखांश पूर्व ७३° ३९ १५ ".० या स्थित बिंदूपासून काढलेली रेषा, त्यानंतर पश्चिमेकडे बिंदू-ब अक्षांश उत्तर 
१५° ४७ ३० .० रेखांश पूर्व ७३°२८ ५३ .० या स्थित बिंदूपर्यंत , पुढे या बिंदूपासून दक्षिणेकडे बिंदू- क अक्षांश 
उत्तर १५ °४४ ३९ .० रेखांश पूर्व ७३°२८ ५० ".० या स्थित बिंदूपर्यंत , त्यानंतर या स्थित बिंदूपासून पूर्व दिशेने 
बिंदू- ड अक्षांश उत्तर १५° ४४ ३९ ".० रेखांश पूर्व ७३° ३९ १२ ".० त्यानंतर येथून उत्तर दिशेने किनाऱ्यालगत 
उच्चतम भरतीरेषेपासून जमिनीकडील दिशेने ५० यार्डासहीत खाडीमधील नौकानयनास योग्य असेपर्यंतचेबिंदू- अ 
अक्षांश उत्तर १५ °४७ ३० " .० रेखांश पूर्व ७३°३९ १५ " .० पर्यंत क्षेत्र अंतर्भूत आहे, अशी राहील . स्थानिक 
मासेमारी नौकांना या बंदर हद्दीमधून नौकानयनाचा मार्ग मुक्त राहील ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . शा . कांबळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर ४ , २०१५ / अग्रहायण १३, शके १९ ३७ 


ev 


20 


HOME ( PORTS ) DEPARTMENT 
2nd Floor , Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 

dated the 26 November 2015 . 


NOTIFICATION 


INDIAN PORTS ACT, 1908 . 

No. Adhisu . 1015 /CR - 266 / Port- 1. - In exercise of the powers conferred by section 5 of the 
Indian Ports Act , 1908 (XV of 1908 ), and of all other powers enabling it this behalf , and in 
modification of Government Notifications , Home Department No. MPT.1092 /CR -53/ TRA -4 , dated 
the 16th February 1996 , No. IPA.1298 /CR - 107 /PRT- 1 , dated the 6th January 2000 and No. MIS 
0512 /CR - 164 /RF - 20 /PRT- 1, dated the 30th January 2013 , the Government ofMaharashtra hereby, 


( a ) alters the existing limits of the port specified in column ( 2 ) of the Schedule hereto 
(being the port referred to in the Part- III of the First Schedule to the said Act and being part 
to which the said Act extends ) ; and 

(6 ) declares the limits respectively specified against the said port in column (3 ) of the 
said schedule to be the precise extent of the limits thereof. 


Schedule 


Sr. No. 


Limits under the Indian Port Act , 1908 


Name of 
the Port 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


“ 17 


Redi 


1. Excluding the area of Redi Port Ltd. mentioned in clause- 2 below , 
all water bound by a line drawn from point south of Redi point in 
position ( D ) Latitude N 15 °44 39 " .0 Longitude E 73 ° 39 12 " .0 , thence 
westwards to the point (C ) Lititude N 15 ° 44 39 " .0 Longitude E 
73° 28 50 " .0 , thence south eastwards to point ( F ) Latitude N 15 °43 39 " .0 
Longitude E 73 ° 30 07 " .0 thence eastwards to point ( E ) on coast Latitude 
N 15 ° 43 39 " .0 Longitude E 73°40 30 " .0 , from here to the North along 
the cost including 50 yards landwards from High Water Mark up to 
point ( D ) Latitude N 15 °44 39 " .0 Longitude E 73 ° 39 12 " .0 , within these 
limits free navigational passage for all vessels . 
2. Redi Port Ltd. limits will be , all water bound by a line drawn from 
point, south of Mochemad creek entrance in position ( A ) Latitude 
N 15 ° 47 30 " .0 , Longitude E 73 ° 39 15 " .0 , thence westward to the point 
( B ) Latitude N 15 °47 30 .0 Longitude E 73° 28 53 . 0 , thence southwards 
to point (C ) Latitude N 15 ° 44 39 " .0 Longitude E 73° 28 50 " .0 thence 
towards east to point (D ) on coast Latitude N 15 °44 39 .0 Longitude 
E 73 ° 39 12 .0 , from here to the North along the coast including 50 yards 
landwards from High Water Mark upto point ( A ) Latitude N 15 ° 47 30 " .0 
Longitued E 73 ° 39 15 " .0 , including in creek as far as navigable , within 
these limits free navigational passage for all vessels ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. KAMBLE , 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


